भारत निवडणूक आयोगाने पुरस्कृत 
केलेल्या मतदारांचे पध्दतशीर शिक्षण आणि 
निवडणूक सहभाग (SVEEP) 
कार्यक्रमांतर्गत wurde सर्व आरोग्य 
विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांमध्ये 
निवडणूक साक्षरता मंडळाची स्थापना 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शासन परिपत्रक क्र.एमईडी १०२१/प्र.क्र.२२१/२१/शिक्षण-२, 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, 
गो.ते.रुग्णाळयाची नवीन इमारत, ९ वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:-०६ सप्टेंबर,२०२१ 


वाचा:- १)प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे अर्धशासकीय पत्र क्र. 
संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१७६/२१/३३, दिनांक २८/०७/२०२१ 
२)भारत निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र.४९१/ईसीआय/एलईटी/स्वीप-१/ 
ईएल/ईएळलसी/२०१७, दिनांक ०३/११/२०१७ 


परिपत्रक 


भारत निवडणूक आयोगाच्या मतदारांचे पध्दतशीर शिक्षण आणि निवडणूक सहभाग (Systematic 
Voter Education and Electoral Participation (SVEEP) या कार्यक्रमांतर्गत महाविद्यालयांमधील 
विद्यार्थ्यांना निवडणूक प्रक्रियेबद्दल माहिती व्हावी, त्यांच्यामध्ये मतदार म्हणून नाव नोंदणी करण्याविषयी 
मतदान करण्याविषयी तसेच लोकशाहीविषयी जागरुकता आणावी, या उद्देशाने राज्यातील 
महाविद्यालयांमध्ये निवडणूक साक्षरता मंडळ (Electoral Literacy Club) स्थापन करण्याबाबत भारत 
निवडणूक आयोगाने सर्व राज्यांना निदेश दिलेले आहेत. त्यानुषंगाने प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणूक 
अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांनी त्यांच्या दिनांक २८/०७/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये राज्यातील सर्व वैद्यकीय 
महाविद्यालयांमध्ये निवडणूक साक्षरता मंडळ (Electoral Literacy Club) स्थापन करण्याबाबत विनंती 
केलेली आहे. 


यानुसार या परिपत्रकान्वये, राज्यातील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, अभिमत विद्यापीठे, 
VRA(AIIMS) येथील सर्व आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांना असे निर्देश देण्यात येत आहेत 


शासन परिपत्रक क्र.एमईडी १०२१/प्र.क्र.२२१/२१/शिक्षण-२ 


की, त्यांनी त्यांच्या महाविद्यालय परिसरामध्ये एक निवडणूक साक्षरता मंडळ (Electoral Literacy Club) 
स्थापन करावे. 


2. 


उक्त महाविद्यालय परिसरामध्ये निवडणूक साक्षरता मंडळ स्थापन करण्याची कार्यपध्दती, तसेच 


त्या अंतर्गत घ्यावयाच्या कार्यक्रमांची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे:- 


१) 
2) 


३) 


प्रत्येक महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधून एक निवडणूक साक्षरता मंडळ स्थापन करावे. 
निवडणूक साक्षरता मंडळासाठी नोडल अधिकारी व मार्गदर्शक म्हणून महाविद्यालयातील एका 
प्राध्यापकाची नेमणूक करावी. 

सदर महाविद्यालयातील विद्यार्थी हे निवडणूक साक्षरता मंडळाचे सभासद असतील. प्रत्येक 
वर्गातील निवडलेले प्रतिनिधी व विद्यार्थ्यांकडून निवडलेली समिती ही या मंडळाचे कामकाज 
पाहिल. 

निवडलेले विद्यार्थी प्रतिनिधी निवडणूक साक्षरता मंडळाच्या कार्यकारी समितीची स्थापना करतील. 
निवडलेले विद्यार्थी प्रतिनिधी हे मंडळाच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड करतील. 

विद्यार्थी प्रमुखामार्फत आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा निवडणूक 
साक्षरता मंडळामध्ये समावेश करुन घेण्यात यावा. तसेच, आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या 
महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थी प्रमुख हा निवडणूक साक्षरता मंडळाचा संयोजक राहील व तो नोडल 
अधिकारी यांना त्याच्या कार्यामध्ये सहाय्य करील. 

यावर्षी कोविड-१९ च्या महामारीमुळे व्यक्तींच्या एकत्र येण्यावर आलेले प्रतिबंध विचारता घेऊन, 
प्रत्येक आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या महाविद्याळयांमध्ये ऑनळाइन शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांचे 
व्हॉट्सअपवर किंवा टेलिग्रामवर विषयनिहाय गट करण्यात आलेले आहेत. यामुळे यावर्षी 
विद्यार्थ्यांच्या व्हॉट्सअपवर किंवा टेलिग्राम गटावर निवडणूक साक्षरता मंडळांची माहिती देऊन, 
तसेच आभासी माध्यमांवर व्याख्याने आयोजित करुन विद्यार्थ्यांना निवडणूक साक्षरता मंडळाची 
माहिती देऊन, तसेच आभासी माध्यमांवर व्याख्याने आयोजित करुन विद्यार्थ्यांना निवडणूक 
साक्षरता मंडळाचे महत्त्व पटवून देण्यात यावे. त्यासाठी गुगळ मीट, झूम किंवा तत्सम आभासी 
व्यासपीठांवर विद्यार्थ्यांसह बैठक आयोजित करुन त्यांचे हांका निरसन करण्यात यावे. तसेच, 
त्याआधारे महाविद्यालयातील इच्छुक विद्यार्थ्यांचा निवडणूक साक्षरता मंडळामध्ये समावेश 
करण्यात यावा. अशा प्रकारे यावर्षी नोडळ अधिकारी यांनी महाविद्यालयामध्ये निवडणूक साक्षरता 
मंडळ स्थापन करावे. 

प्रत्येक आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयाने दिनांक १० ऑक्टोबर,,२०२१ पर्यंत त्यांच्या 
महाविद्यालयात निवडणूक साक्षरता मंडळाची स्थापना करावी. तसेच, दिनांक २० ऑक्टोंबर,२०२१ 
पर्यंत निवडणूक साक्षरता मंडळाचा नोडल अधिकारी असणाऱ्या शिक्षकांचे आणि विद्यार्थी प्रमुखांचे 
संपर्क क्रमांक (भ्रमणध्वनी क्रमांक आणि मेल आयडी) मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
यांच्या कार्यालयाला आणि परिशिष्ट क्र.१ मध्ये देण्यात आलेल्या संबंधित जिल्हा कार्यालयाच्या 
मेळ आयडीवर कळविण्यात यावेत. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


3. 


शासन परिपत्रक क्र.एमईडी १०२१/प्र.क्र.२२१/२१/शिक्षण-२ 


८) 


8) 


Go 


99 


१२ 


नोडल अधिकारी यांनी निवडणूक साक्षरता मंडळामध्ये समाविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांचा निवडणूक 
साक्षरता मंडळासाठी व्हॉट्सअपवर किंवा टेलिग्रामवर एक स्वतंत्र गट तयार करावा. 

मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय आयोजित करत असलेल्या विविध ऑनलाईन, ऑफलाईन 
स्पर्धांची माहिती नोडल अधिकाऱ्यांनी उक्त महाविद्यालयाच्या निवडणूक साक्षरता मंडळाच्या 
व्हॉटस्‌अँप किंवा टेलिग्रामच्या गटावर पाठवून विद्यार्थ्यांना सदर स्पर्धामध्ये सहभागी होण्यास 
प्रोत्साहित करावे. 


) मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय आयोजित करत असलेल्या वेबसंवाद, परिसंवाद यांची 


माहिती महाविद्यालयाच्या निवडणूक साक्षरता मंडळाच्या गटावर पाठवून ते ऐकण्यास विद्यार्थ्यांना 
प्रोत्साहन द्यावे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे दिली जातील. 


) आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयामधील १८ वर्ष पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांनी मतदार 


नोंदणी केलेली आहे किंवा नाही, यांच्या नोंदी कार्यालयाने घ्याव्यात आणि त्या अद्ययावत 
कराव्यात. त्यासाठी सदर महाविद्यालयाला पुढील बाबी लक्षात घ्याव्या लागतील. 
> नाव नोंदणी न केलेल्या विद्यार्थ्यांना नोंदणी करण्यास प्रवृत्त करावे. 
> विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेशा देताना, निकालाचे प्रमाणपत्र देताना त्यांना मतदार 
नोदणीविषयी विचारणा करुन नोंदणी करण्यास प्रोत्साहन द्यावे. 
> विद्यार्थी ॥॥७5://॥/५///.॥४5७.॥०.॥॥_ संकेतस्थळावर जाऊन किंवा voter helpline App 
वरुन ऑनलाईन नोंदणी करु शकतात किंवा ते वास्तव्यास असलेल्या मतदार नोंदणी 
कार्यालयात जाऊन नोंदणी करु शकतात. 
> निवडणूक साक्षरता मंडळाचे नोडल  अधिकारी-शिक्षकांनी नोंदणीसंदर्भात 
महाविद्यालयाच्या कार्यालयाशी समन्वय साधून महाविद्यालयांतील एकूण विद्यार्थी, मतदार 
नोंदणी केलेले विद्यार्थी आणि नोंदणी न केलेले विद्यार्थी यांचा आढावा घेऊन निवडणूक 
साक्षरता मंडळाच्या वार्षिक अहवालात त्या आकडेवारीचा समावेश करावा. 


) आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रम महाविद्यालयाच्या निवडणूक साक्षरता मंडळांतर्गत आयोजित करण्यात 


आलेले उपक्रम, मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने आयोजित केलेल्या उपक्रमांमधील 
विद्यार्थ्यांचा सहभाग, त्या महाविद्यालयातील एकूण विद्यार्थी, मतदार नोंदणी केलेले, नोंदणी न 
केलेले विद्यार्थी याविषयीचा सहामाही आणि वार्षिक अहवाल मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र 
राज्य यांना ceo_maharashtra@eci.gov.in या मेळ आयडीवर तसेच आपल्या संबंधित 
उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-१ मधीळ ईमेळ आयडीवर 
पाठविण्यात यावा. अहवालात निवडणूक साक्षरता मंडळाच्या नोडल अधिकाऱ्यांच्या भ्रमणध्वनी 
नमूद करावा, जेणेकरुन त्यांच्याशी पुढील समन्वय साधणे सुकर होईल. 


सन २०२१-२२ मध्ये निवडणूक साक्षरता मंडळांतर्गत पुढीलपैकी उपक्रम घेण्यात यावेत: 
१. 


ऑनलाईन स्पर्धा: निबंध, वक्तृत्व, व्यंगचित्र, विडंबन काव्य, गाणे, मीम, लघुपट निर्मिती, 
घोषवाक्य, चारोळी लेखन, कविता लेखन, प्रश्नमंजूषा इत्यादी. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्र.एमईडी १०२१/प्र.क्र.२२१/२१/शिक्षण-२ 


२. लोकशाही विषयावर विविध वेबसंवाद, चर्चासत्रे, व्याख्याने इ. 
३. fears दिनांचे आयोजन: 


अ. राष्ट्रीय युवा दिन - १२ जानेवारी 
आ. राष्ट्रीय मतदार दिन = २५ जानेवारी 
ड्‌. जागतिक अपंग दिन = 03 Ard 

ई. जागतिक महिला दिन a ०८ मार्च 

उ. जागतिक तृतीय पंथीय ओळख दिन  :-  ३१मार्च 

ऊ. भारतीय संविधान दिन २६ नोव्हेंबर 


यापैकी काही दिन महाविद्यालयात दरवर्षी साजरे होतात. मात्र निवडणूक साक्षरता मंडळांतर्गत हे दिन 
साजरे करताना, त्यांचे महत्व लळोकशाहीझशी जोडून त्या दिनांच्या औचित्याळा अनुसरुन कार्यक्रम घेण्यात 
यावेत. 
त्याचप्रमाणे मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या कार्यालयाकडून आयोजित केल्या 
जाणाऱ्या पुढील उपक्रमांमध्ये आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयातील निवडणूक साक्षरता 
मंडळानी सक्रिय सहभाग घ्यावा:- 
७ विविध ऑनलाईन स्पर्धा 
७ राज्यस्पर्धा महोत्सव 
७ वेबसंवाद/परिसंवाद 
«७ विशेष दिन (राष्ट्रीय युवा दिन, राष्ट्रीय मतदार दिन, जागतिक अपंग दिन, जागतिक महिला दिन, 
जागतिक तृतीय पंथीय ओळख दिन) 


राज्यस्तरावरील वरील उपक्रमांमध्ये भाग घेण्यास महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करण्यात 
यावे. सदर उपक्रमांत सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून कौतुक 
म्हणून त्यांच्या सहभागाबाबतचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय 
हे निवडणूक साक्षरता मंडळासाठी वेळोवेळी आयोजित करत असलेल्या विविध उपक्रमांची माहितीस पुढील 
समाजमाध्यमांवर उपलब्ध होऊ शकेल. 
७ फेसबूक https ://www.facebook.com/chiefElectoralOfficerMaharashtra 
e ट्विटर https://twitter.com/CEO _ Maharashtra 
७ gsxXcl_shttos://www.instagram.com/ceo_ maharashtra/ 
e यू-टयूब https://www.youtube.com/channel/UCyhH8x43wesjx__2&4uYslijQ 
७ निवडणूक आयोगाचे स्वीपचे संकेतस्थळ ps://ecisveep.nic.in/gallery/? ct=9& 284842 39 


भारत निवडणूक आयोगाच्या "मतदारांचे पध्दतशीर शिक्षण आणि निवडणूक सहभाग [Systematic 
Voter Education and Electoral Participation (SVEEP)]” या कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य विज्ञान 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्र.एमईडी १०२१/प्र.क्र.२२१/२१/शिक्षण-२ 


अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयीन निवडणूक साक्षरता मंडळ स्थापनेचे ध्येय, उद्देश, वैशिष्टये आणि त्यांची 
कार्यपध्दती यांची सविस्तर माहिती या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट-२ म्हणून जोडलेली आहे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्यांचा संकेतांक २०२१०९०६११४५१४९३१३ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SURENDRA PRALHAD CHANKAR 


S U R E N D RA Of Maharashtra, ou=MEDICAL 
EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, postalCode=400032, 
Mi 
2.5.4.20=da74ced4daa59e5121be348655e7 1412ea68827bae27c 
d8d480eb39631f77726, c=SURENDRA PRALHAD CHANKAR 
ite: 2021.09.07 19:00:10 +05'3 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राज भवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधान भवन, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
मा.प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व सह सचिव/उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व प्रमुख रुग्णालये (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) 
संचालक-प्राध्यापक, महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य शुश्रूषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ, मुंबई 
सहसंचालक (वैद्यकीय), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचाळनालय, मुंबई 
कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 
अधिष्ठाता, सर्व आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये (हासकीय/ महानगरपालिका/ केंद्रशासन/ 
निमशासकीय/खाजगीअनुदानित/विनाअनुदानित/अभिमत विद्यापीठांतर्गत महाविद्यालये) यांना कळविण्याबाबत 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय आणि आयुष संचालनालय यांनी त्यांच्या संबंधित महाविद्यालयांना 
निदर्शनास आणण्याबाबत आव्यक कार्यवाही करावी. 
उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी (सर्व जिल्हे) 
निवडनस्ती (शिक्षण-२) 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्र.एमईडी १०२१/प्र.क्र.२२१/२१/शिक्षण-२ 


(शासन परिपत्रक, वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग क्र.एमईडी १०२१/प्र.क्र.२२१/२१/शिक्षण-२, 
दिनांक ०६ सप्टेंबर,२०२१ सोबतचे परिशिष्ट) 


परिशिष्ट-१ 
राज्यातील सर्व उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांचे ई-मेल आयडी 
अ.क्र. जिल्हा जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी ईमेल आयडी 

| मुंबई Electionmumbaicity@gmail.com 
2 मुंबई उपनगर dyelectionmsd@gmail.com 
३ ठाणे dydeothane@gmail.com 
tof पालघर dydeopalghar@gmail.com 
षु रायगड dydeoraigad@gmail.com 
& रत्नागिरी dydeoratnagiri@gmail.com 
9 सिंधुदूर्ग dydeosindhudurg@gmail.com 
८ पुणे dydeopuneY@gmail.com 
र सातारा dydeosatara@gmail.com 
1१% | सांगली dydeosangali@gmail.com 
as ति सोलापूर dydeosolapur@gmail.com 
१२ कोल्हापूर dydeokolhapur@gmail.com 
93 अहमदनगर dydeoahmednagar@gmail.com 
48 धुळे dydeodhule@gmail.com 
94 जळगाव dydeojalgaon@gmail.com 
१६ नंदूरबार dydeonandurbar@gmail.com 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्र.एमईडी १०२१/प्र.क्र.२२१/२१/शिक्षण-२ 


१७ नाशिक dydeonashik@gmail.com 

१८ औरंगाबाद dydeoaurangabad@gmail.com 
१९ बीड dydeobeed@gmail.com 

२० हिंगोली dydechingoli@gmail.com 

२१ जालना dydeojalna@gmail.com 

RR लातूर dydeolatur@gmail.com 

23 नांदेड dydeonanded@gmail.com 

२४ उस्मानाबाद dydeocosmanabad@gmail.com 
२५ परभणी dydeoparbhani@gmail.com 
२८६ अमरावती dydeoamravati@gmail.com 
29 अकोला dydeoakola@gmail.com 

२८ बुलढाणा dydeobuldhana@gmail.com 
28 वाशिम dydeowashim@gmail.com 

30 यवतमाळ dydeoyavatmal@gmail.com 
Fa नागपूर dydeonagpur@gmail.com 

32 वर्धा dydeowardhaY@gmail.com 
33 भंडारा dydeobhandara@gmail.com 
३४ चंद्रपूर dydeo.chandrapur@maharashtra.gov.in 
34 गडचिरोली dydeogad@gmail.com 

36 गोदिया dydeogondiya@gmail.com 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्र.एमईडी १०२१/प्र.क्र.२२१/२१/शिक्षण-२ 


(शासन परिपत्रक, वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग क्र.एमईडी १०२१/प्र.क्र.२२१/२१/शिक्षण-२, 
दिनांक ०६ सप्टेंबर,२०२१ सोबतचे परिशिष्ट-२) 
भारत निवडणूक आयोगाच्या मतदारांचे पध्दतशीर शिक्षण आणि निवडणूक सहभाग [Systematic 
Voter Education and Electoral Participation (SVEEP) |] a कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य विज्ञान 
अभ्यासक्रमातील महाविद्यालयीन निवडणूक साक्षरता मंडळ स्थापनेची रचना, ध्येय, उद्देश, वैशिष्टये 
आणि त्यांची कार्यपध्दती यांची माहिती. 
अ. निवडणूक साक्षरता मंडळाची रचना:- 
(१) सदर महाविद्यालयातील विद्यार्थी हे मंडळाचे सभासद असतील व प्रत्येक वर्गातील निवडलेले 
विद्यार्थी प्रतिनिधी व विद्यार्थ्यामधून निवडलेली समिती या मंडळाचे कामकाज पाहतील. 
(२) निवडलेले विद्यार्थी प्रतिनिधी निवडणूक साक्षरता मंडळाच्या कार्यकारी समितीची स्थापना 
करतील. निवडलेले विद्यार्थी प्रतिनिधी अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड करतील. 


आ. कार्यकारी समितीचे कार्य व जबाबदाऱ्या:- कार्यकारी समिती नोडल अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन, 

अभिप्राय व पर्यवेक्षणाखाली निवडणूक साक्षरता मंडळाच्या कामकाजासाठी जबाबदार असेल. 

(१) मंडळाची नोंदणी करणे. 

(२) निवडणूक साक्षरता मंडळाच्या उपक्रमांची योजना करणे व त्या उपक्रमांसाठी वार्षिक 
दिनदहिका तयार करणे. 

(३) निवडणूक साक्षरता मंडळासाठी साधने निर्माण करणे. 

(४) मतदार म्हणून नोंदणी न झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी नावनोंदणीची सोय उपलब्ध करणे. 


इ. नोडल अधिकारी व मार्गदर्शक यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या:- आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या 
संबंधित महाविद्यालयातून एक किंवा दोन प्राध्यापक निवडणूक साक्षरता मंडळाचे नोडल अधिकारी 
म्हणून काम पाहतील. ते संबंधित निवडणूक साक्षरता मंडळासाठी मार्गदर्शक म्हणून काम पाहतील. 
त्यांचे कामकाज खालीलप्रमाणे असेल:- 
(9) निवडणूक साक्षरता मंडळाची नोंदणी वाढविणे व पर्यवेक्षण करणे. 
(२) निवडणूक साक्षरता मंडळाच्या कार्यकारी समितीची निर्मिती व पर्यवेक्षण करणे. 
(३) निवडणूक साक्षरता मंडळाच्या साधन र्निमितीसाठी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी विहीत 
केलेल्या यंत्रणेशी समन्वय साधणे. 
(४ नवीन साधने निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे व ते जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना अग्रेषित 
करणे. 
(५) कार्यकारी परिषदेमार्फत वार्षिक दिनदर्शिकेत उपक्रमांसाठी मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण करणे. 
(६) मतदार म्हणून नोंदणी न झालेल्या विद्यार्थ्यासाठी नाव नोंदणीची सोय उपलब्ध करणे. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्र.एमईडी १०२१/प्र.क्र.२२१/२१/शिक्षण-२ 


ई. निवडणूक साक्षरता मंडळाचे ध्येय:- 

(१ युवकांमध्ये मतदार नोंदणीसाठी, नवीन मतदारांच्या वाढीव निवडणूक सहभागासाठी आणि 
लोकशाहीसाठी जागरुकता निर्माण करणे, ही निवडणूक साक्षरता मंडळाची जबाबदारी 
असेल.विद्यार्थ्यांच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्यांची मतदार म्हणून नोंदणी करणे व त्यांचा 
निवडणूकीत सहभाग वाढविणे, हे निवडणूक साक्षरता मंडळाचे ध्येय असेल. 

(२) निवडणूक साक्षरता मंडळ हे तरुण व भावी मतदारांना निवडणूक प्रक्रियेची माहिती देईल व 
त्यांना निवडणूकीचे सक्रिय शिक्षण देईल. सक्षम लोकशाहीसाठी त्यांचा निवडणुकांमधील नेतिक 
सहभाग वाढविण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करील. 

(३) विद्यार्थ्यांना मताचे मूल्य व महत्व समजण्यासाठी निवडणूक साक्षरता मंडळ प्रोत्साहित करेळ आणि 
त्यांचे पहिळे मतदान ते गमावणार नाहीत, यांची खात्री करेल. 

(४ निवडणूक साक्षरता मंडळ हे निवडणूक पार पाडण्यासाठी छोटे निवडणूक कार्यालय म्हणून 
काम करील, हे मंडळ निवडणूकीची यंत्रणा, निवडणूक प्रक्रिया, सक्षम लोकशाही इत्यादीविषयक 
कार्यक्रमांचे विद्यार्थ्यांसाठी आयोजन करील. 


उ. निवडणूक साक्षरता मंडळाचा उद्देश:- 

(१) विद्यार्थ्यांना मतदार नोंदणी, तसेच संपूर्ण मतदार प्रक्रिया व त्या संदर्भातील बाबी-खेळ, स्पर्धा व 
नाटक इत्यादी-योग्य व आकर्षक संसाधनांतून अनुभवासह शिकवणे. 

(२) विद्यार्थ्यांना इलेक्ट्रीक मतदान (EVM) व व्हीव्हीपँट या निवडणूकीच्या यंत्राची सक्षमता व 
सुरक्षितता याबाबत माहिती देणे, निवडणूक प्रक्रियेची सचोटी व पारदर्शकता याबाबत माहिती 
देणे. 

(३) विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मताचे मूल्य कळविण्यासंदर्भात व त्यांना त्यांच्या मतदानाच्या अधिकाराचा 
आत्मविश्वासाने, नैतिकतेने वापर करण्याबाबत, माहिती देणे व मार्गदर्शन करणे. 

(४) विद्यार्थ्यांना निवडणूकीतील तांत्रिक नाविन्यतेची, निवडणूकीबाबतच्या घटनात्मक कायदेविषयक 
बाबींची, निवडणूक आयोगाचे स्वरुप व कार्यपध्दती यांची, निवडणुकांसंबंधी न्यायालये व 
प्रसारमाध्यमे यांच्या भूमिकेची माहिती देणे. 

(4) वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना मतदार नोंदणी सुविधा उपलब्ध करुन देणे 


ऊ. निवडणूक साक्षरता मंडळाची वैशिष्टये:- 

(१) निवडणूक साक्षरता मंडळाची आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयात स्थापना 
झाल्याचे संबंधित महाविद्यालयाने कळविताच, त्या निवडणूक साक्षरता मंडळाला मुख्य 
निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या कार्यालयाकडून एक कोड नंबर दिला जाईल. 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन परिपत्रक क्र.एमईडी १०२१/प्र.क्र.२२१/२१/शिक्षण-२ 


(२) मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हे जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी 
यांच्यामार्फत निवडणूक साक्षरता मंडळासाठी साहित्य, खेळ इत्यादीबाबत संसाधन व माहिती 
पुरवतील. भारत निवडणूक आयोगाच्या स्वीप (SVEEP) पोर्टलवर निवडणूक साक्षरता मंडळासाठी 
संसाधने निर्माण करुन ठेवलेली आहेत. 

(३) प्रत्येक निवडणूक साक्षरता मंडळाच्या नोडल अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण जिल्हा व तालुका 
स्तरावरील मास्टर CARER HUA येईल. 

(3) संबंधित महाविद्यालयातील निवडणूक साक्षरता मंडळ हे कोणत्याही राज्यकीय पक्षाशी संबंधित 
असू नये. या मंडळाचे कामकाज तसे होणार नाही, याची जबाबदारी संबंधित नोडल अधिकारी 
घेईल. 

(4) उत्तम काम करणाऱ्या निवडणूक साक्षरता मंडळाचा जिल्हास्तरावरुन तसेच राज्यस्तरावरुन 
सत्कार करुन, त्यांना बक्षीस दिले जाईल. 


ए. निवडणूक साक्षरता मंडळासाठी सर्वसाधारण उपक्रम:- 

(१ राष्ट्रीय मतदार दिनाच्या दरम्यान निवडणूक साक्षरता सप्ताहाचे आयोजन. 
(२) निवडणूक आणि लोकशाही यांच्याशी संबंधित वादविवाद स्पर्धा. 

(३) भित्तिपत्रके, निवडणुकीविषयक वृत्तांतळेखन, निवडणूक आणि लोकशाहीविषयक हस्तलिखित. 
(४ निबंधस्पर्धा, कथा लेखन स्पर्धा, व्यंगचित्र स्पर्धा. 

(4) feast, खेळ, कोडी, स्क्रॅबल, मार्गशोधक इत्यादी. 

(६) समाजमाध्यमांसं०बंधी (ares मीडियासंबंधी) उपक्रम राबवणे. 

(७ निवडणूक साक्षरता शिबिरे. 

(८) मतदान व निवडणुका या प्रक्रियेविषयी नाटुकळे सादर करणे. 

(९) निवडणूक अधिकाऱ्यांसह कार्यक्रम. 

(१०)मतदार नोंदणी शिबीर किंवा मतदार नोदणीसाठी अभिनव उपक्रम 


(संदर्भ- भारत निवडणूक आयोगाच्या पत्र क्र.४९१/ईसीआय/एलईटी/स्वीप-१/ईएल/ईएलसी/२०१७, 
दिनांक ०३/११/२०१७ सोबत प्राप्त निवडणूक साक्षरता मंच प्रकल्प पत्रिके आधारे) 


पृष्ठ १० पैकी १० 


